महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील शिक्षण उपसंचालक व तत्सम पदाची 
दि. ०१.०१.२०२३ व दि. ३१.१२.२०२३ रोजीची 
म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२४ तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : 
१) शिक्षण आयुक्तालय यांचे पत्र क्र.आशिका/आस्था/१२४/ब-शिसं /ज्येसू /२०२४ 
९/१६, दिनांक ०५.०२२०२.४. 


शासन परिपत्रक 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील शिक्षण उपसंचालक व 


तत्सम पदाची दि. ०१.०१.२०२३ व दि. ३१.१२.२०२३ रोजीची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२४ 


पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिपत्रकात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. जेष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ च्या नियम ४ 


व ५ मधील तरतूदीनुसार जे पदोन्नत अधिकारी नियमानुसार पदोन्नत पदावर विहित मुदतीत 
रूजू झालेल्या अधिकाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता राखण्यात आली आहे. 


3. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही- 


२०१६/ प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


४. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या 


निदर्शनास आणावी. ज्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठता यादी संबंधित आक्षेप असतील त्यांनी त्या 


संदर्भात त्यांचे निवेदन आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत हे आदेश निर्गमित 


झाल्यापासून दोन आठवडयाच्या आत झासनास सादर करावे. विहीत कालमर्यादेनंतर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६२/प्रशा-२ 


आलेल्या निवेदनाचा विचार करण्यात येणार नाही. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांनी विहित कालमर्यादेत प्राप्त झालेली निवेदने त्यांच्या अभिप्रायासह शासनाकडे तात्काळ 


पाठवावीत. 


uy, सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७११०८५२६५२१ 


असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 

V | J AY N | V R U TT | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL EDUCATION 
ND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c7a4e3 1cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82e48582 
6669926889, postalCode=400032, st=M 


ashi 
॥ ber=7966F BBDAGE03C3F79409670C65FACO77378A68F734A11 
D051D02DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 


Date: 2024.02.27 11:17:34 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त(शिक्षण), यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍ताळलयामार्फत 
३. निवडनस्ती/प्रशा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निसुची-३६२४/प्र.क्र.६२/प्रशा-२ 


प्रपत्र-अ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ऑ(प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण उसंचालक व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2023 ते ३१.१२.२०२३ म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची 


तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
अ. येष्ठ घिकाऱ्यांचे नांव प्रवर्गनियुक्‍्तीनंतर | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा नियुक्तीचा येष्ठ सेवानिवृत्ती अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक प्रवर्ग बदलला दिनांक मार्गसरळसेवेने/मर्यादित दिनांक/ज्येष्ठतेचा दिनांक 
असल्यास त्याचा विभागीय परीक्षेव्दारे नियुक्‍त मानीव दिनांक 
दिनांक) उमेदवारांचा क्रमांक व 
परीक्षचे वर्ष 

aa २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ Lees 

ia 30 श्री.राजेश बालाजी खुला २६.३.१९७१ | १५.१२.२०२३ पदोन्नती १५.१२.२०२३ ३१.०३.२०२९ 
शिंदे 

२ ३१ श्रीमती ज्योती खुला ३०.०१.१९७३ | १५.१२.२०२३ पदोन्नती १५.१२.२०२३ ३१.०१.२०३१ 
बाळासाहेब शिंदे 

३ ३२ श्री.मोहन शशिकांत इ.मा.व १६.०५.१९७० | ०१.०१.२०२४ पदोन्नती ०१.०१.२०२४ ३१.०५.२०२८ 
देसले 

४ ३३ श्रीमती सुनंदा भागाजी S.A ०१.०६.१९७८ | 92.92.2023 पदोन्नती १८.१२.२०२३ ३१.०५.२०३६ 
ot 

4 38 श्री.प्रकाश मुगुटराव इ.मा.व २९.०६.१९७५ | २२.१२.२०२३ पदोन्नती २२.१२.२०२३ ३०.०६.२०३३ 
मुकुंद 

g 34 श्री.सुभाष राजाराम इ.मा.व २६.०६.१९७५ | २२.१२.२०२३ पदोन्नती २२.१२.२०२३ ३०.०६.२०३३ 
चौगुले 

७ ३६ श्री.संजय वसंत इ.मा.व १४.०५.१९७३ | १८.१२.२०२३ पदोन्नती १८.१२.२०२३ ३१.०५.२०३१ 
डोर्लीकर 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


